सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाकरिता राष्ट्रीय शाश्वत 
शती अभियानांतर्गत वनशेती उपअभियान या केंद्र 
पुरस्कृत योजनेंतर्गत केंद्र हिस्सा लेखाशिर्ष (२४०१ 
ए८४२) आणि राज्य हिस्सा लेखाशिर्ष (२४०१ ए८५१) 
खाली निधी वितरीत करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८ / प्र.क्र.११/ कार्यासन. ६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख:- २ जूले, २०१८. 
वाचा - 
१) वि. वि, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८ /प्र.क्र.६९ / अर्थ-३, दि.०२.०४.२०१८. 
२) कृषिव पदुम विभागाची नस्ती क्र. शाशोअ -०६१८ / प्र. क्र.१९३(भाग-२)/ १४ओ. 


शासन निर्णय- 


राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत वनशेती उपअभियान या केंद्र पुरस्कृत योजनेंसाठी सन २०१८- 
१९ या वित्तीय वर्षाकरीता मागणी क्र. टी-५, २४०१, पीक संवंर्धन, (9९६) जनजाती क्षेत्र उपयोजना, (०१)(३४) 
राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियान- वनशेती उपअभियान (केंपुयो ) ( ६० टक्‍के केंद्र हिस्सा ) (अनुसूचित जमाती ) 
(२४०१ ए८४२), (३३ अर्थसहाय्य) करीता एकूण रु. ६६.७० लक्ष तरतूद अर्थसंकल्पित आहे. तर त्यास समवर्ती 
राज्य हिस्सा म्हणून (०१)(३५) राष्ट्रीय शाश्वत हाती अभियान- वनशेती उपअभियान (केंपुयो) (४० टक्के राज्य 
हिस्सा ) (अनुसूचित जमाती ) (२४०१ ए ८५१), (३३ अर्थसहाय्य) करिता एकुण रु. ४४.४६ लक्ष तरतूद 
अर्थसंकल्पित आहे. 


२. वाचा क्र. २ येथील नस्तीवर प्रस्तावित केल्यानुसार उपरोक्त योजनेच्या केंद्र हिकऊर्यासाठी (२४०१ 
ए८४२), (३३ अर्थसहाय्य) या लेखाशिर्षाखाळी रु. १८.८० लक्ष (रुपये अठरा लक्ष, ऐंशी हजार फक्त ) इतका 
निधी व त्यास समरुप राज्य हिस्सा म्हणून (२४०१ ए ८५१), (३३ अर्थसहाय्य) या ळेखाशिर्षाखाली रु. १२.५३ 
लक्ष ( रुपये बारा लक्ष, त्रेपन्न हजार फक्त ) इतका निधी प्रशासकीय विभाग प्रमुख म्हणून अपर मुख्य सचिव 
(कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीवर (BEAMS ) वितरीत 
करण्यास मंजूरी प्रदान करण्यात येत आहे. 


३. नियंत्रण अधिकारी / विभागप्रमुख यांनी खर्चासंबंधीच्या सध्याच्या शासकीय धोरणास अनुसरुन मंजूर 
आराखडयानुसार याच वर्षात सदर निधी खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. तसेच उपलब्ध करुन दिलेल्या 
तरतूदीतून झालेल्या खर्चाचा अहवाल, निधी उपयोगिता प्रमाणपत्र, लेखाशिर्षनिहाय / उपळेखाशिर्षनिहाय 
साध्य झालेले भौतिक उदिष्ट्ये इ. माहिती, संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी यांनी आयुक्‍त, आदिवासी विकास, 
नाशिक; आदिवासी विकास विभाग व कृषी व पदुम विभाग यांना प्रत्येक महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत 
पाठवणेबाबत सूचना देण्यात यावी. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०१८/प्र.क्र.११/कार्यासन.६ 


४. नियंत्रक अधिकारी/ विभाग प्रमुख यांनी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रात, अतिरिक्त आदिवासी उपयोजना 
क्षेत्रात व आदिवासी घटक कार्यक्रम क्षेत्राबाहेरील योजनांवर केलेला खर्च स्वतंत्रपणे नोंदविला जाईल याची 
दक्षता घ्यावी, जेणेकरुन शासनाला आदिवासी क्षेत्रातील व उपयोजने क्षेत्राबाहेरील योजनांवर होणा-या 
खर्चावर संनियंत्रण ठेवता येईल. 


५. आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत उपलब्ध करुन दिलेली तरतूद फक्त आदिवासी लाभार्थ्याकरिता व 
आदिवासी उपयोजना क्षेत्रांतर्गत खर्च करण्यात यावी. तसेच आदिवासी उपयोजना क्षेत्राबाहेर केलेली तरतूद 
त्या क्षेत्रातील आदिवासी वैयक्‍तीक लाभार्थ्यांकरिताच खर्च करण्यात यावी. 


६. सदर aed निर्णय वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८ /प्र.क्र.६९ / अर्थ-३, 
दि.०२.०४.२०१८ नुसार प्राप्त अधिकार तसेच वित्त विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्र.३१८/अर्थोपाय, 
दि.१२.०६.२०१८ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


9. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७०२१६५१२२२९२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


न Digitally signed by Ravindra 
Ravi Nn d la Digambarrao Aute 


DN: cn=Ravindra Digambarrao Aute, 


D | g a al ba [| fa (0 o=Tribal Development Department, 


ou=Government of Maharashtra, 


Aute email=rajendra.aute@nic.in, c=IN 


Date: 2018.07.03 10:41:50 +05'30' 
रविंद्र दि.औटे 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त (कृषी), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
अपर आयुकत, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 
वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प- १९), मंत्रालय, मुंबई. 
ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 
महालेखापाल (लेखापरिक्षा)//(लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
कार्यासन क्र. २ व ९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग 


Cc 0०0८ “७ A -5 


eon SG © 


पृष्ठ २ पैकी २ 


